मोटार वाहन विभागातील सहाय्यक प्रादेशिक 
परिवहन अधिका-यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हिडी -०८२०/प्र.क्र.१४७ (2) /परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ सप्टेंबर २०२० 


शासन आदेठा- 

सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनीयमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) 
आणि ४(५) मधील तरतूदींनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने खालील 
तक्त्यात नमूद मोटार वाहन विभागातील अधिका-यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ 
मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव | सध्याची बदलीनंतरची शेरा 
पदस्थापना । पदस्थापना 
4 | २ ३ | ४. ५ 
| श्री. संदीप खडसे, | नंदुरबार अहमदनगर | प्रशासकीय कारणास्तव 
सहा. प्रा. प. अ. 


२. संबंधीत नियंत्रक अधिका-यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या अधिका-यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे व संबंधीत अधिका-यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित 
कालावधीत रुजु होऊन पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास 
सादर करावा. 

सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१७१५४८०३५१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 


DEEPAK UTTAMRAG see ores 


2.5.4.20=856b3 1¢793b12e4f22cb247c5cff7f3358867f2482aa2234f61 
31bf8940dbd2. 


POKALE वद कीडे 
(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुबई. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेडा क्रमांक: TASS ०८२०/प्र.क्र.१४७ (2) /परि-४ 


४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी कोल्हापूर/ठाणे/पालघर. 

९. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर/ठाणे. 

१०. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वसई. 

११.संबंधित उप प्रादेशिक /सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
१२.निवडनस्ती (परि/ ४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


